वर्ष ८ , अंक १०८ ] 


Mar 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

शुक्रवार , नोव्हेंबर २५ , २०२२ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २२३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२२ . 

अधिसूचना 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र .५१ / अ - ३. - ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्याच्या कलम १० क मध्ये , अशी तरतूद केलेली आहे की , राज्य शासनास , लोकहितास्तव , राजपत्रातील 
अधिसूचनेद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ; 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींची उक्त कलम १० क च्या खंड ( च ) च्या व्याप्तीत 
येणाऱ्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त प्रकल्प " असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे राज्य शासनास दिसून आले आहे ; 


भाग चार- अ - २२३-१ 

- 


आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने , उक्त प्रकल्पाकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन , प्रस्तावित 
संपादनासाठी उक्त जमिनींचे व्याप्तीक्षेत्र सुनिश्चित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनास , याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणे , इष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या 
आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे . 


( १ ) 


२ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर २५ , २०२२ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

जमिनींचा तपशील 


मौजे- तामगाव , तालुका - करवीर , जिल्हा - कोल्हापूर 

अंदाजित क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०६ 

०.०६ 


अ.क्र . 

१ 


जमीन संपादन करणाऱ्या अभिकरणाचा तपशील 


गट क्रमांक 

९ ४१ / ब 


एकूण 


अनुसूची दोन 

प्रकल्पाचे वर्णन 


कोल्हापूर विमानतळाचे विस्तारीकरण प्रकल्प मौजे तामगाव , ता . करवीर , 
जि . कोल्हापूर . 


कोल्हापूर विमानतळाचे विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी मौजे तामगाव , ता . करवीर , 
जि . कोल्हापूर येथील भूसंपादन . 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी 
मर्या . मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय इंगळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर २५ , २०२२ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४४ 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 25th November , 2022 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No. Sankirna - 2022 / C.R.51 / A - 3 . WHEREAS , section 10A of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , in 
its application to the State of Maharashtra ( hereinafter referred to as " the said Act " ) , provides that 
the State Government may , in the public interest , by notification in the Official Gazette , exempt 
any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of the provisions of 
Chapter II and Chapter III of the said Act ; 


AND WHEREAS , it appears to the State Government that the lands mentioned in Schedule I 
appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in Schedule II 
appended hereto , which is covered under clause ( f ) of the said section 10A ( hereinafter referred to 
as " the said project " ) ; 


AND WHEREAS , the State Government has ensured the extent of the said lands for the proposed 
acquisition being bare minimum land required for the said project ; 


३ 


AND WHEREAS , the Government of Maharashtra considers it expedient in the public interest 
to exempt the said project under section 10A of the said Act from the application of the provisions . 
of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , in the 
public interest , exempts the said project from the application of the provisions of Chapter II and 
Chapter III of the said Act . 


1 


Schedule - I 

Details of Lands 


( 1 ) Village -Tamgaon , Taluka - Karveer , District - Kolhapur 

Sr. No. 

Gut No. 

Approximate Area 
( Hector ) 

0.06 

10.06 


941 / B 


Total 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर २५ , २०२२ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४४ 


Name of the Project 


Description of Project 


- 


- 


Schedule - II 

Description of the Project 

Expansion of Kolhapur Airport at Village : Tamgaon , Tal . Karveer , 
Dist : Kolhapur . 


Land acquisition for Expansion of Kolhapur Airport at Village : 
Tamgaon , Tal : Karveer , Dist : Kolhapur . 


Details of acquiring agency- Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra Airport 
Development Company , Ltd. , Mumbai . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY INGLE , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


